वाचा :- 


शासन आदेटा:- 


अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातून 
नायब तहसिलदार संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात नियमित पदोन्नती कोट्यातील fad 
पदावर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील पदांवर 
तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत (नाशिक 


विभाग). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जुले, २०२४. 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-१/आस्था-३/)०५९७५/ 
१७०५१००/२०२४/२०२४, दि.१४.०३.२०२४ 


नाशिक विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद कर्मचाऱ्यांना 


नायब तहसिलदार (राजपत्रीत, गट -ब) या संवर्गात सन २०२३-२४ या निवडसूची वर्षात सामान्य प्रशासन 


विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार खालीलप्रमाणे नियमित पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 


तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांची नायब तहसिलदार 


संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.६ येथे नमूद पदावर परिच्छेद क्र.३ येथील अटींच्या 


अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


अ) नियमित पदोन्नती:- 
१) अव्वल कारकून: - 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे नांव | जात | पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
| १ | २ ३ | ४ | 5 & 
q २०७२ | श्री. डी. आर. | इमाव | दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
सैदांणे सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमित | कार्यालय मुक्ताईनगर, जि. जळगाव 
पदोन्नतीस पात्र 
२ २०८८ । श्री. जी. आर. | विमाप्र । दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
साळी सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमित | कार्यालय रावेर, जि. जळगाव 
पदोन्नतीस पात्र 
३ २१७७ | कु. प्रतिभा एस. | विजाअ | दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
राजपुत सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमित | कार्यालय मुक्ताईनगर, जि. जळगाव 
पदोन्नतीस पात्र 
४ २२११ | श्री. Gee मुनाफ | खुला | दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
पठाण सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमित | अधिकारी कार्यालय तळोदा, जि. 
पदोन्नतीस पात्र नंदुरबार 


शासन आदेडा HATH: पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे नांव जात । पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
५ | २२१७ श्री.पी. एस. मराठे | खुला | दि.२५/०५/२००४ स्थित | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमित | कार्यालय नवापुर, जि. नंदुरबार 
पदोन्नतीस पात्र 
६ । २२२६ श्री. एस. आर. | विमाप्र | दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायय तहसिलदार (निवडणूक, 
तरसोदे सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमित | तहसिल कार्यालय यावल, जि. जळगाव 
पदोन्नतीस पात्र 
७ | २२४५ श्री. ए. पी. सोनवणे | विमाप्र | दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यालय चोपडा, जि. जळगाव 
नियमित पदोन्नतीस पात्र 
८. | २२४६ श्री.जे. एस. गुरव | इमाव | दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
सेवाज्येष्ठतेनुसार तदर्थ | अधिकारी कार्यालय फैजपूर, जि. 
पदोन्नतीस पात्र जळगाव 
९ | २२४८ श्री. संजय जी. | अजाती . | दि.२५/०५/२००४ स्थित | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
घुले सेवाज्येष्ठते नुसार तदर्थ | कार्यालय एरंडोल, जि. जळगाव 
पदोन्नतीस पात्र 
२) मंडळ अधिकारी:- 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे नांव॑ । जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
ze २ ३ | ४ | 4 & 
१ ।८७५अ | श्री. व्ही. आर. | भज (क) | दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
धुमसे सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमित | कार्यालय दिंडोरी, जि. नाशिक 
पदोन्नतीस पात्र 
२ | १३०९ श्री. बी. जे.। इमाव । दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (निवडणुक), 
वाघमारे सेवाज्येष्ठतेनुसार तहसिल कार्यालय शिंदखेडा, जि. धुळे 
नियमित पदोन्नतीस पात्र 
३ | १३१३ श्री.एम. पी. जाधव | अजा | दि.२५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (सामान्य शाखा), 
सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमित | जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे, जि. धुळे 
पदोन्नतीस पात्र 
४ | १३१६ श्री. एस. डी. | इमाव | दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
कानडे सेवाज्येष्ठतेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय धुळे, जि. धुळे 
नियमित पदोन्नतीस पात्र 
4 | १३१८ श्री.ए. जी. शिदे । विजा (अ) | दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सेवाज्येष्ठतेनुसार तहसिल कार्यालय पाथर्डी, जि. 
नियमित पदोन्नतीस पात्र | अहमदनगर 
& | १३१९ श्री. बी. बी. | aot) | दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
गोसावी सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यालय श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर 
नियमित पदोन्नतीस पात्र 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा HATH: पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे नांव | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 

७ | १३३६ श्री. एस. बी. गाडे खुला | दि २५/०५/२००४ स्थित । नायब तहसिलदार तथा सहाय्यक 
सेवाज्येष्ठतेनुसार संचालक (नगरपालिका प्रशासन), 
नियमित पदोन्नतीस पात्र । विभागीय आयुक्‍त कार्यालय नाशिक, 

जि. नाशिक 

८ | १३३९ श्री. एम. एन. गाडे खुला | दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (संगायो Bex), 
सेवाज्येष्ठतेनुसार तहसिल कार्यालय भुसावळ, जि. 
नियमित पदोन्नतीस पात्र । जळगाव 

९ | १३६४ श्री.पी.एन. मेधणे | इमाव दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (निवडणुक), 
सेवाज्येष्ठतेनुसार तदर्थ | तहसिल कार्यालय त्र्यंबकेश्वर, जि. 
पदोन्नतीस पात्र नाशिक 


(ब) सरळसेवा कोट्यातील Raat पदांवर तदर्थ पदोन्नती:- 


१) अव्वल कारकून: 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे नांव॑ | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
a २ ३ | 8 | षु गी 
णि २२५० श्री. अजय प्रभाकर | खुला | दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
कुलकर्णी सेवाज्येष्ठतेनुसार तदर्थ | कार्यालय अमळनेर, जि. जळगाव 
पदोन्नतीस पात्र 
२ | २२५१ श्री. नवीनचंद्र | इमाव | दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
अशोक भावसार सेवाज्येष्ठतेनुसार तहसिल कार्यालय जळगाव, जि. 
नियमित पदोन्नतीस पात्र । जळगाव 
३ | २२५३ श्रीम. अर्चना पी. | भज (बो | दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
पवार सेवाज्येष्ठतेनुसार तदर्थ | जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव, जि. 
पदोन्नतीस पात्र . जळगाव 
४ । २२५५ श्री.आर. एस. मोरे | विमाप्र | दि २५/०५/२००४ स्थित | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
सेवाज्येष्ठतेनुसार तदर्थ | अधिकारी कार्यालय चाळीसगाव, जि. 
पदोन्नतीस पात्र जळगाव 
५ | २४०३ श्रीम, के. टी. | अ.जा. दिव्यांग आरक्षणानुसार | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
त्रिबके (दिव्यांग, | तदर्थ पदोन्नतीस पात्र | कार्यालय जामखेड, जि. अहमदनगर 
(गट-क, अस्थीव्यंग) 
२) मंडळ अधिकारी :- 
अ.क्र | ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नांव॑ | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
Pa | २ ३ | 8 षु & 
१ | १३६५ श्री.पी.ई. गोतरणे । अ.ज. सेवाज्येष्ठतेनुसार तदर्थ | नायब तहसिलदार (निवडणुक), ११४ 
पदोन्नतीस पात्र वि.स.म.सं. मालेगाव, जि. नाशिक 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६०/ई-९ 


३. सदर नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यात तदर्थ पदोन्नती 
खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून वरील 
कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

निवडसूची तयार करताना कोणताही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाही अथवा 
अधिक्रमीम झालेले नाही. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरती पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 

निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या 

शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधीन सदर 

निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर निवडसुचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 

अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६च्या शासन 

निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांनी दक्षता घ्यावी. 

सरळसेवा कोट्यात व प्रतिनियुक्‍तीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती 
असल्याने, ती ११ महिने किंवा म.लो.आ. कडून उमेदवार उपलब्ध होतील, किंवा प्रतिनियुक्‍तीवरील 
उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील.दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत 
उमेदवार उपलब्ध झाल्यास किंवा प्रतिनियुक्‍तीवरील उमेदवार परत आल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या 
अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर 
संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार नाही. 

सरळसेवा कोट्यातील Rat झालेल्या पदावर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या, नियमित पदोन्नती 

कोट्यामध्ये पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करुन नियमित निवडसूचीस सामान्य प्रशासन 

विभागाची व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची दक्षता विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांनी 
घ्यावी. 


नायब तहसिलदार या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या वरील अधिकारी पदस्थापनेनंतर 
प्रत्यक्ष रूजू झाल्याखेरीज पदोन्नतीच्या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

वरील अधिका-यांनी पदोन्नतीनंतर नायब तहसिलदार संवर्गात देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या 
पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


१०) सदर तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने पदस्थापनेचे आदेडा प्राप्त झाल्यापासून संबंधित अधिकाऱ्यांची 


शासनाच्या पुर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. 


११) तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास याची संपुर्ण 


जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक या कार्यालयाची राहील. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन Seal क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.६ ०/ई-९ 


४. वरील अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार विभागीय आयुक्‍्त/ संबंधित कार्यालय प्रमुख यांच्या 
सल्ल्याने अन्य अधिका-यांकडे सुपूर्द करून पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 


५. सदरची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२४१६४०५२६५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHRIKANT MADHUKAR MOHITE 
DN: c=I 


S H R | KA N T IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FORESTS 
NT, 
25¢ 


4.20=5b514d2c3257bba976c5a2de42be8a635bba691c05d1f65ed0ead1 


B000039B26923 


(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक. 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
जिल्हाधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार. 

५. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार. 
७. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त नाशिक विभाग, नाशिक यांच्यामार्फत). 
८. निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


